मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.३७३/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९/१२/२०१९ 


पहावे:- १.छशासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.११४/मोप्र-२ दि.२७.०३.२०१९. 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र.३३११/आस्था-८/मुदतवाढ २०१९ 
दि.३०/०८/२०१९. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क, दि.११/०९/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांची 


निर्मिती संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ 


च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यांत आली आहे. 


संदर्भ क्रमांक ४ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 


समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, 


ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 
आता संदर्भीय क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्र - “अ” मध्ये 


दर्शविल्यानुसार मुख्य अभियंता, जळसंपदा विभाग, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील ३० पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजुरी 


देण्यात येत आहे. 


यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य ळेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 


भांडवली खर्च, (८०), सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध 


पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान, (०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 


भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य(( संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१)(अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखालील खर्ची 


टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.३७३/मोप्र-(२) 


हे आदेश वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ११/०९/२०१९ 


नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०९१५३४३९७१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Abhay Keshaoradd १५, 


tl it, postalCode=400032, st=Mahi tra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f39746 


Yedsikar ee 
(अभय येडसीकर) 
सोबत:- विवरणपत्र - “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- सहपत्रासह, 
१. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर, 
३. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
५. मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.३७३/मोप्र-(२) 


विवरणपत्र -अ 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०१९/प्र.क्र.३७३/मोप्र-२, दि.०९/१२/२०१९ चे सहपत्र 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण ३० पदे (०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२०) 


ह पदनाम आकृतीबंधानुसार ।मुदतवाढ द्यावयाची 
मंजूर पदे पदे 
1 १_| मुख्य अभियंता | १ 
२ | सहायक मुख्य अभियंता/कार्यकारी २ २ 
अभियंता 
३ | सहायक अधीक्षक अभियंता / ३ ३ 
उप कार्यकारी अभियंता / 


उप विभागीय अभियंता /अधिक्षक / 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ 

४ | कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता ३ ३ 
श्रेणी-२/ शाखा अभियंता 


५ | विशेष अधीक्षक a ae a a 
६ | अधीक्षक hit oo ee __1!) ae 

मुख्य आरेखक ae a oe 

प्रथम लिपिक 1 त a ee 

मुख्य दप्तर कारकून शिकला अगो शिक या 
| 9 | ० | वरिष्ठ लिपिक २ २ 
*११ | स्वीय सहायक 1 oe a 
१२ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१३ | टंकलेखक ३ ३ 
१४ | वाहन चालक शिक आळा LS | 
१५ । दूरध्वनी चालक a cl en a 
१६ | दप्तरी 1 त a 
१७ | नाईक Fa — _-_1 
१८ | शिपाई ३ ३ 
१९ (| चौकीदार 1 त |. "| 

एकूण ३० 30 

एकूण पदे ३० 


* छासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ(प्रशि), दिनांक ०६/०२/२००३ अन्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आकृतीबंध निश्चित झालेला आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 30 पदे मंजुर 
आहेत. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही १०९५/प्र.क्र.४/९५/१२, दिनांक १८/१२/१९९५ अन्वये उच्चश्रेणी लघुलेखक पदाचे श्रेणीवाढ करण्याचे अधिकार मुख्य 
अभियंता, जलसंपदा विभाग, सिंचन सेवा भवन, नागपूर यांना दिलेले आहेत. नागपूर परिमंडळांतर्गत उच्चश्रेणी लघुलेखकांची १५ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ४ 
पदांना स्वीय सहायक पदावर श्रेणीवाढ करण्यास मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प यांनी दिनांक १७/०१/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये मंजुरी दिली असून 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर या कार्यालयातील श्री.मोरेश्वर रघुनाथ नन्नावरे यांना श्रेणीवाढ देण्याबाबत त्यांच्या स्तरावरुन आदेश निर्गमित करण्याबाबत 
दिनांक ३१/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द कार्यालयाने कळविले आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे आदेश 
क्र.२०३/जा.क्र.३१५८/आस्था.४/२०१७, दि.०२/०८/२०१७ अन्वये श्री.मोरेश्वर रघुनाथ नन्नावरे, उच्चश्रेणी लघूलेखक यांची स्वीय सहायक पदावर पदोन्नती करण्यात 
आली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


